एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण 


(सीपीटीपी-३) 
तहसिलदार,गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक -टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१६/सीपीटीपी-अ 


अंतर्गत 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक-१५/०७/२०२२ 


कार्यक्रम-३ 
घेतलेल्या 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०४१६/ प्र.क्र.६१/१६/१८-ब , दि.०४/०८/२०१६ 
३.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 
४.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेश क्र. टिआरएन-२०१७ /प्र.क्र.३१/ सीपीटीपी-अ, दि.४/१२/२०१७ 


AIR seat 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -2094 अंतर्गत तहसिलदार (गट- आ) 


या पदावर शिफारस केलेल्या उमेदवारांना दिनांक ०४/०८/२०१६ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये 


परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती देण्यात आली होती. सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांसाठी 
दिनांक ०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८ या काळावधीत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम-३ (सीपीटीपी-३) आयोजित करण्यात आला होता. यामधील श्री. संगमेश कोडे यांनी 


परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील क्रमांक १ (३) (ब) 
नुसार परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक waked कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास 


2. 


उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी रजेच्या काळलावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार श्री. संगमेशा 


कोडे यांचा स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद र॒जा कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असून, 
तो स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. 


(प्रशिक्षण कालावधी दिनांक ०२/०५/२०१६ ते दिनांक ३०/०४/२०१८) 


अ. | नावव पदनाम शिफारस परिविक्षाधी परिविक्षा विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
क्र प्रवर्ग म्हणून सेवेत कालावधीत उत्तीर्ण/संधी/ कालावधी 
नियुक्तीचा दिनांक | उमेदवाराने | परीक्षेचा कालावधी समाप्तीचा 
उपभोगलेल्या दिनांक 
रजा (दिवस) 
१ २ ३ 8 | द 9 
१ | श्री. संगमेठा | OPEN | ०२/०५/२०१६ | ०५दिवस | विभागीय a a ०५/०५/२०१८ 
२०१४/१ सं ; 
प्रभाकर कोडे ay) (निकालाचा दिनांक ie 
२७/०३/२०१७) 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.१६/सीपीटीपी-अ 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील अ.क्र.८ मध्ये नमूद 
केलेल्या तरतूदीनुसार उपरोक्त श्री. GTA कोडे यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक ०४/१२/२०१७ च्या 
कार्यालयीन आदेझान्वये मंजूर करण्यात आलेली आहे. आता संबंधित अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा 
कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण HS असल्याने त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांना अनुज्ञेय करण्यात 
यावी. 

४. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१५१०४६३३८८०७ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH 
SHINDE 
Date: 2022.07.15 16:45:01 +05'30' 


(किरण शिंदे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रती 
श्री. संगमेठा प्रभाकर कोडे, तहसिलदार, गट-अ (ईमेलद्वारे) 

प्रत, 
सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-तहसिलदार, गट-अ), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
निवडनस्ती 


०७८ A A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


